अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक (गट-अ) संवर्गातील पदावरील 


पदोन्नती पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : ईएसटी-१०१८/प्र.क्र. ८१/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.पदोनि १०१६/प्र.क्र.४९/का.१४२७, दिनांक १२ जुले २०१६ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन दिनांक १२/७/२०१६ च्या शासन आदेझान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील श्री.प्र.मो.पोहरे यांना सहसंचाळक, गट-अ संवर्गातील पदावर 
निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून दिनांक ११/६/२०१७ (म.नं.) पर्यंत केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात आली होती. श्री.प्र.मो.पोहरे यांना देण्यात आळेळी सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) पदावरील 
पदोन्नती पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


छासन आदेठा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील श्री.प्र.मो.पोहरे यांना देण्यात 
आलेली तात्पुरती पदोन्नती दि. १२/६/२०१७ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक १३/६/२०१७ 
(म.पू.) ते दिनांक १२/५/२०१८ (म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे तसेच तद्नंतर दिनांक १३/५/२०१८ 
चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक १४/५/२०१८ (म.पू) ते दिनांक १३/४/२०१९ (A) 
पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदोन्नती अनुक्रमे दिनांक १३/६/२०१७ (म.पू.) व दिनांक १४/५/२०१८ (म.पू.) पासून पुढे ११ 


महिन्यांपर्यंत म्हणजेच दि.१२/५/२०१८ (म.नं.) व दिनांक १३/४/२०१९ (म.नं.) पर्यंत अथवा महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा अधिकारी स्वेच्छा सेवानिवृत्त/ सेवानिवृत्त 


होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत चाळू राहील व त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 


३. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 
8, सदर seat सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११५४/का.१२, दिनांक 


३/१०/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-१०१८/प्र.क्र. ८१/का.१४२७ 


uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१८१०११११०९३९५८१६ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
V a Nn | t a N a fa y a n Oh eee peer. ou=Planning 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84fel 


J a d h a V aa3f9bdc30c060e0431223f, cn=Vanita Narayan Jadhav 


Date: 2018.10.12 10:36:36 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


५) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

६) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग /पुणे 
/नाशिक /औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 

७) उपायुक्‍्त(नियोजन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती /नागपूर. 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत). 

९) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन १४२१ व कार्यासन १४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 
११) श्री.प्र.मो.पोहरे, सहसंचालक (इआसंके), (मार्फत -अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय,मुंबई). 
१२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


